प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत पुणे येथील स्वतंत्र 
कक्षातील पदांमध्ये उप संचालक 
(वित्त व लेखा) या पदाचा समावेश 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१५६/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जुले, २०२३ 
वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०११/प्र.क्र.५३३५/ 
एस.डी-३, दि.०६/०३/२०१७. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०११/प्र.क्र.५३५/ 
एस.डी-३,दि.२४/११/२०१७. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१५६/ 
एस.डी.३, दि.०६ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत 
दि.०६ मार्च, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजनेसाठी प्राथमिक शिक्षण 
संचालनालय, पुणे येथे ४१ नवीन पदे निर्माण करुन शालेय पोषण आहार, स्वतंत्र कक्ष 
स्थापन करण्यात आला होता. प्रस्तुत स्वतंत्र कक्षाची शासन निर्णय दि.०६ जुले, २०२१ 
अन्वये पुनर्रचना करुन ४१ पदांपैकी उप संचालक (वित्त व लेखा) या पदासह १९ पदे 
व्यपगत करण्यात आली आहेत. तसेच सद्यस्थितीत सदर कक्षामध्ये २२ पदे कार्यरत आहेत. 
प्रस्तुत योजनेंतर्गत लेखाविषयक कामकाजाची आवश्‍यकता विचारात घेवून उप संचालक 
(वित्त व लेखा) या पदाचा समावेश पुनश्च: स्वतंत्र कक्षामध्ये करण्याची विनंती शिक्षण 


संचाळक (प्राथ.) यांनी दि.१३ जुले, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१५६/एस.डी.३ 


त्यानुषंगाने उप संचालक (वित्त व लेखा) या पदाचा Gada प्रस्तुत योजनेच्या स्वतंत्र 
कक्षामध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत दि.०६ जुले, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे निर्माण करण्यात आलेल्या प्रस्तुत 


योजनेच्या स्वतंत्र कक्षातील २२ पदांबरोबर खालील एका पदाचा समावेश करण्यात येत 


आहे. 
— वेतन 
न वेतन मेंट्रिक्स 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या (Pay Band) a 
(Level) 


i उप संचालक (वित्त व Sa, गि 2.8.3 (६७७००-२०८७००) | 5२३ 
प्रधान मंत्री पोषण शाक्‍ती 
निर्माण स्वतंत्र कक्ष, पुणे 


२. प्रस्तुत पद राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत उप संचालक (वित्त व लेखा) या पदाचा संपूर्ण खर्च केंद्र 
शासनामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तुत योजनेच्या व्यवस्थापन, सनियंत्रण व 
मूल्यमापन (MME) साठी उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. तसेच, सदर पद प्रधान मंत्री 
पोषण शाक्‍ती निर्माण योजना बंद झाल्यास अथवा केंद्र शासनाने योजनेच्या व्यवस्थापन, 
सनियंत्रण व मूल्यमापन साठी निधी देणे बंद केल्यास आपोआप संपुष्टात येईल. 

३. सदर पदाचा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. “मागणी क्रमांक 
ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती 
निर्माण (पीएम-पोषण) (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


(२२०२ ३८०६)” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१५६/एस.डी.३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥8॥॥959॥.90५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२६१५३९१४६६२१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digit: 


IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI 2 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) Wa aT. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

६ सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

७ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८) अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), मंत्रालय, मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६) शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सवी 
) 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५ , मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


